जि.भंडारा येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.9७९४ /१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 9) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१७/आस्था/सानि/सी.आर.-/कावि-१६९०/२०१९, दि.३१.१०.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.५७९४/१७/३३, दि.१७.०१.२०२० 
३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र. कक्ष- 
१७/आस्था/सानि/कावि- ४४४/२०२१, दि.०९.१२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

ईव्हीएम - व्हीव्हीपँट साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 
अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक सहमतीसह रु.१४०४.९९ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या 
पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा कार्यालयाकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, उपरोक्त 
प्रस्तावित जागा ही सुधारीत पुलबाधित रेषेखाली येत असल्याने व सदर जागेवर गोदाम बांधकाम करणे योग्य 
होणार नसल्याने, उपरोक्त प्रस्तावित जागेऐवजी मौजे पलाडी, ता.जि.भंडारा येथील भूमापन क्र.१४९/आराजी 
८.२९ हे. आर पैकी १ हे. आर. या जागेवर अधीक्षक अभियंता यांचेकडून प्राप्त व मुख्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह 
रु.११५५.३१ लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देवून निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये या कार्यालयास केली आहे. 
२. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला झासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी क्षेत्रिय सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 
करुन तांत्रिक सहमतीसह दि.०९.१२.२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या फेर अंदाजपत्रकात सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांनी सूचित केल्यानुसार आवश्‍यक ते बदल करुन सुधारीत अंदाजपत्रकात समाविष्ट 
असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 

वळवत वता ठत 


Sr. Amount Rs. 


(A) | ESSENTIAL Items 


(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 


Basement 0.00 0.00 

Stilt Floor 0. 

G Fl 27500 per sqm | 1,81,92,900.00 
round Floor 661.56 sqm 

“irst F 22550 per sqm 1,49,18,178.00 
First Floor 661.56 sqm 24805 97.44.396.00 
Second Floor 392.84 sqm त पि हरजी 


Foundation in B.C. / Weak Soil 0.00 5055.00 per sqm | 0.00 


Sub Total (a) 
Total B.U.A. Rs. 4,28,55,474.00 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 


(0) Fuel Gas Pipeline 10.00 | 
(c) Bio Digester 10.00 | 
Sub Total (1) = 
a+b+c Rs. 4,28,55,474.00 
5% 1 Sub Total (2) 
2. Water supply and Sanitary Works (a) Rs. 21,42,774.00 
3. (a) Electrification Internal 5 % 1 (a) | 21,42,774.00 
External 6 % 1 (a) | 25,71,328.00 
Sub Total (3) = 
(a) Rs. | 47,14,102.00 
(b) Other Electric Items 
(1) Generator 62.5 KVA capacity or other specify 8,50,000.00 
(I) Fire fighting Arrangement etc. 12,50,000.00 
(iii) Supply charges of MSEDCL (MSEB) 10,00,000.00 
(iv) External area lighting 10,00,000.00 
(v) Solar energy system/ Renewal energy system 20 
KW om 
(VI) Lift 40,12,000.00 
(vii) Air-conditioning / Central cooling eee | 
(viii) Transformer / Electric sub station etc. eee | 
(ix) CCTV 6,50,000.00 
(x) any other electrical item (pls specify) ne 
Sub Total (3) = | 87,62,000.00 
(b) Rs. 
Total Electrical | 1,34,76,102.00 
sub total 3 = 
(3a) + (3b) 
Sub Total (A) = | 5,84,74,350.00 
1+2+3 Rs. 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(1) Compound wall with MLS. 
gate 48,75,620.00 
(ii) —_—‘ Internal road (C.C.) pathway 
with paver block fe. 
(iii) C.C. Approach Road 
io 
(iv) C.C. drain 
7,00,030.00 
(v) Furniture/ Steel Racks for EVM 1200 
(Rs.5000/sqm) (70 %) sqm 60,00,000.00 
(vi) Land development 24,00,000.00 
(vii) Dismantling ६१; | 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 


(viii) Soil Investigation 


2,00,000.00 
(ix) Underground Rain Water Harvesting 
5,00,000.00 
(x) Plinth Protection 
10,00,000.00 
(xi) Garage 
iter 
(xit) Landscaping / Gardening 
eo 
Sub Total (B) 
(addition of I to 
xii) 1,56,75,650.00 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1 Water main storage, Pump House, Bore well 5,00,000.00 
2 External Toilet 5,00,000.00 
3_| Sewerage Treatment Plant 10.00 = =—ti—‘i‘CS™@Y 
4 | Other Items 10.00 =—ti(i‘CSé‘s*™Y 
Sub Total (C) | 10,00,000.00 
Project Cost 
(P) = A+B+C 7,51,50,000.00 
(D) | OTHERS PROVISIONS 
Add 4 % 
Contingencies 
(i) Contingencies on (a) 17,14,219.00 
Add 5 % 
Contingencies 
(ii) Green Building Concept on (a) | ee 
Add 10 % 
Contingencies 
(iii) Price Escalation on (P) 75,15,000.00 
Add 12 % 
Contingencies 
(iv) GST on (P) 90,18,000.00 
Add 3 % 
Contingencies 
(v) Architectural Services (3 to 5 pls % specify) on (P) lon | 
Add 3to5 % 
(vi) Centage Charges (If any other Dept Work) Contingencies 
add 4% on (1) + (2) + (B) + (C)) & 8 % on (3) on (P) Loe | 
add 0.5 % 
Contingencies 3,75,750.00 
Insurance on (P) 
Sub Total (D) 1,86,22,969.00 
Total Cost of Project (TPC) (P)+(D) | 2297:72969.00 
Say Rs. 
lakhs 937.73 


३. 


वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.९,३७,७२,९६९ /- (रुपये नऊ कोटी 
सदतीस लक्ष बहात्तर हजार Adal एकोणसत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या 


आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 


a. ईव्हीएम dg elated! कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट Haier साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (ECI) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 
काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

8. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

f. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

9. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

h. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

8. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, 
दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 
दु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२२०१२१७२३७१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL NANSING 
VALVI sen 
(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति :- 
१. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी .भंडारा , 
Wa: - 


२. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 


३. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, भंडारा 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू,), 

६. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

७. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 

८. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, भंडारा 

९. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


